अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या 
संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उद्योग-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा : १. सामान्य प्रशासन शा.नि. क्र. एसआरव्ही-२०८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२,दि.१.०८.२०१९ 
२. शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१७/१२०/प्र.क्र.३४/उद्योग-३, दि.१२.०५.२०१७ 
३. उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/आस्था/पदोन्नती/अउअ/७४६/२०१७/ओअ-६७४, 
दि. १८.०३.२०१७ 


शासन निर्णय :- 

उद्योग संचाळनालयांतर्गत उद्योग उप संचालक (तांत्रिक) (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२० : ५६१००- 
१७७५००) या पदावरुन अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (तां) गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यास खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

अ अधिकाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 

क्र. पदनाम 

eal २ 3 a. ae 

hua श्रीमती.मृ.न.देवराज (झालटे), अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, रिक्‍त पदी 
मुंप्रावि, मुंबई मैत्री कक्ष, मुंबई 

२ श्री. सं.प.कोलते , महाव्यवस्थापक, रिक्‍त पदी 
जिउकें, रत्नागिरी जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर 

3 | श्री. नि. भी. कोळेकर, अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, रिक्‍त पदी 
जिउकें, सांगली उप विभागीय कार्यालय, नांदेड 

४ श्री. चे. भा. पाटील, महाव्यवस्थापक, रिक्‍त पदी 
fish, बुलढाणा जिल्हा उद्योग केंद्र, जळगांव 

५ श्री. शी. सा. मुद्दमवार, महाव्यवस्थापक, रिक्‍त पदी 
जिउकें, वर्धा जिल्हा उद्योग केंद्र, नागपूर 

६ श्री. सं. ब. रोकडे, महाव्यवस्थापक, रिक्‍त पदी 
जिउकें, सातारा जिल्हा उद्योग केंद्र, औरंगाबाद 

७ श्री. सं. प्र. पाटील, महाव्यवस्थापक, रिक्‍त पदी 
जिउकें, रायगड जिल्हा उद्योग केंद्र,नाशिक 

८ श्री.अ. ता. पाटील, महाव्यवस्थापक, रिक्‍त पदी 
उद्योग संचालनालय, मुंबई जिल्हा उद्योग केंद्र, ठाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उद्योग-३ 


१) सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्य न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, भरण्याबाबत साप्रवि/१६- 
ब, कार्यासनाच्या दि.७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनानुसार सदरची पदोन्नती निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


२) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत. 


३) सदर अधिकारी यांनी सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. वऱिअ-१२१४/प्र.क्र.२६/११, दि.२.०६.२०१४ 
नुसार पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यापूर्वी अद्ययावत मत्ता व दायित्वाचे विवरणपत्र विकास आयुक्‍त (उद्योग) उद्योग 
संचालनालय, मुंबई यांना सादर करणे अनिवार्य राहील. 


४) संबधित अधिका-यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदाचा कार्यभार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
यांच्या आदेशानुसार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून पदोन्नती पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व रुजु अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


५) संबंधित अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना पदोन्नती विषयक 
लाभ अनुज्ञेय होतील. 


६) श्रीमती वृ.बा.सोने यांना संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती, सदर पदोन्नती संदर्भ 
क्र.२ च्या आदेशाच्या दिनांकापासून अट क्र.२ च्या अधिन नियमित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


७) सर्वश्री सं.प्र.पाटील व. अ.ता.पाटील यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
होण्याच्या दृष्टीने आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी व त्याबाबतचा कार्यपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१५१५४४२१६८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ravindra V Gurav 


(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रत, 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने ) 

६. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

७. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१२/१६ब), मंत्रालय, मुंबई. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उद्योग-३ 


८. उद्योग सह संचालक, सर्व विभागीय कार्यालये. 


९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर. 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३.सर्व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, 

१४.संबधित अधिकारी (उद्योग संचालनालय, मुंबई) यांचे मार्फत 

१५.मैत्री कक्ष,बलार्ड इस्टेट, मुंबई उद्योग विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीसाठी 
१६.निवड नस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


